गडचिरोली जिल्हयातील जिल्हा 
रुग्णालय, स्त्री रुग्णालय, उपजिल्हा 
रुग्णालये व ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये 
अग्निशमन यंत्रणा बसविण्याच्या 
कामाचे अंदाजपत्रक व आराखड्यांना 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०२१/प्र.क्र.२४७/आरोग्य 3 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : ७ ऑक्टोंबर, २०२१. 


वाचा : 
१) आरोग्य सेवा संचालनालय यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/ कक्ष-३/टे- 
६/गडचिरोलीअग्निशमनयंत्रणा/१२४६३-६५/२१, दिनांक २६.०७.२०२१. 


प्रस्तावना : 

गडचिरोली जिल्हयातील जिल्हा रुग्णालय, स्त्री रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालये व ग्रामीण 
रुग्णालयामध्ये अग्निशमन यंत्रणा बसविण्याबाबतचे रु.८.६० कोटी इतक्या रकक्‍्कमचे अंदाजपत्रक व 
आराखडयांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 


२. गडचिरोली जिल्हयातील जिल्हा रुग्णालय, स्त्री रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालये व ग्रामीण 


रुग्णालयामध्ये अग्निशमन यंत्रणा बसविण्याबाबतचे अंदाजपत्रक सन २०२०-२१ च्या दर सुचिवर आधारीत 
आहेत. कार्यकारी अभियंता (विदयुत) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर यांनी तयार केले आहेत. तसेच 
अधिक्षक अभियंता, (विदयुत) सार्वजनिक बांधकाम मंडळ नागपूर; यांनी तांत्रिक मान्यता प्रदान केळी आहे. तसेच 
जिल्हा शल्य चिकित्सक जिल्हा रुग्णालय, गडचिरोली यांनी प्रमाणित केलेले आहेत. त्यानुसार रु.८.६० कोटी 
इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यांना खालील प्रमाणे त्या खाळील अटी व शा्तींच्या अधिन राहून या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. | रुग्णालयाचे नाव प्र.मा.ची रक्‍कम 
(क. | जिल्हा रुग्णालय, गडचिरोली | रु.२,७३,६०,४००/- 
२ स्री रुग्णालय, गडचिरोली रु.१,००,०४,२१२/- 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२१/प्र.क्र.२४७/आरोग्य 3 


-0 


) 


८) 


३ उपजिल्हा रुग्णालय, आरमोरी । रु.५३,३७,१०९/- 
उपजिल्हा रुग्णालय,अहेरी रु.५४,८२,५९२/- 
५ उपजिल्हा रुग्णालय,कुरखेडा । रु.५५,९३,५५३/- 
& ग्रामीण रुग्णालय, सिरोंचा रु.३६,३०,९१०/- 
ग्रामीण रुग्णालय,धानोरा रु.३३,८३,९९८/- 
ग्रामीण रुग्णालय, चार्माशी रु.३५,४०,११८/- 
ग्रामीण रुग्णालय, वडसा रु.३७,५१,७३७/- 
pq ० ग्रामीण रुग्णालय, कोरची रु.३९,१८,१७४/- 


(वती | १ ग्रामीण रुग्णालय, मुलचेरा रु.३४,९१,५४२/- 
१२ ग्रामीण रुग्णालय, एटापल्ली रु.३५,६८,३३०/- 
१३ ग्रामीण रुग्णालय,भामरागड _।रु.३६,५७,७२८/- 
१४ ग्रामीण रुग्णालय, आष्टी रु.३२,६५,७००/- 
एकूण रु.८,५९,८६,१०३/- 


अटीव शर्ती :- 
कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास मुख्य अभियंता, (विदयुत) सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग झासन परिपत्रक दिनांक २९.१०.२०१८ अन्वये 
अंदाजपत्रकातील दरसुची बाहय दर मंजुरी करणे बंधनकारक आहे. 
बांधकामासाठी उपलब्ध होणाऱ्या नियतव्ययामधून सदर कामास निधी उपलब्ध करुन 
देण्याच्या अटीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
सदर कामाची वेगवेगळी निविद न करता सर्व कामाची एकत्रित निविदा करण्यात यावी. 
कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची 
खात्री संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 
क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची 
किंमत वाढणे शक्‍य असल्यामुळे त्यासाठी आवश्‍यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या त्यात्या- भागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांची मान्यता घेण्यात यावी. 
सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्यात्या- 
क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. 
सदरचे काम नवीन नमुना नकाझांप्रमाणे करावयाचे झाल्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 
नियुक्‍त केलेल्या खाजगी वास्तुशास्त्रज्ञामार्फत नकाशांप्रमाणे वास्तुमांडणी आराखडा मंजूर 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२१/प्र.क्र.२४७/आरोग्य 3 


करुन घेण्यात यावा. तसेच स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार 
बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सदर नवनियुक्त 
वास्तुशास्त्रज्ञ व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची राहील. तसेच ही परवानगी मागण्यासाठीचा 
पत्रव्यवहार जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या स्वाक्षरीने करण्यात यावा. 

९) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य/ उपमुख्य वास्तुशास्त्रज्ञाकडून या कामांच्या नका]े 
व वास्तुमांडणी आराखड्यांना वेगळ्या मंजूरीची आवश्‍यकता नाही. 

१०)प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

११)उपरोक्त १ ते १० येथील अटीची पूर्तता करण्याची जबाबदारी सबंधित जिल्हा शल्य 
चिकित्कस व कार्यकारी अभियंता,(विदयुत) यांची राहील. 


३. उपरोक्त परिच्छेद क्र.२ येथील प्रपत्रातील अनुक्रमांक १ ते ५ येथील उपजिल्हा रुग्णालये, 


जिल्हा रुग्णालय व स्त्री रुग्णालयाच्या कामावरील खर्च मागणी क्रमांक- एच- ८, मुख्यलेखाशिर्ष 


"४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील भांडवली खर्च, ०१- नागरी आरोग्य सेवा 


(वैद्यकीय सहाय्य)- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- इमारती, ११०- रुग्णालय व दवाखाने, (१)(अ) 


पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- इमारती, (००)(०१) मोठी बांधकामे (४२१०००१४), ५३- मोठी बांधकामे" 


याखाली भागविण्यात येईल. 


४. तसेच उपरोक्त परिच्छेद क्र.२ येथील प्रपत्रातील अनुक्रमांक ६ ते १४ येथील ग्रामीण 


रुग्णालयाच्या कामावरील खर्च मागणी क्रमांक- एच-८, मुख्यळेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व 


सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, ०२- ग्रामीण आरोग्य सेवा, ०४- सार्वजनिक आरोग्य, 
१०४- सामुहिक आरोग्य केंद्र, (००)(०१) मोठी बांधकामे (४२१० ०३९१), ५३- मोठी बांधकामे" याखाली 
भागविण्यात येईल. 


५. सरदर ग्रामीण रुग्णालयामध्ये अग्निडामन यंत्रणा बसविण्याच्या कामासाठी लागणाऱ्या रकमेची 
अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा प्रस्ताव आयुक्‍त, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी त्वरीत शासनास सादर 
करावा. 

६. हे आदेश झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद 
क्रमांक- १३४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२१/प्र.क्र.२४७/आरोग्य 3 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११००७१२२४४९७११७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


क Digitally signed by Roshani 
Ro 5 h a n | Dinesh Kadam Patil 
DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | n e 5 h Maharashtra, O = 


Kadam Hara OU eas 
P ati | ला तीर 
(रो.दि. कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 
सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये), मुंबई. 
५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नागपूर. 
६. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णलय, गडचिरोली. 
७. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, गडचिरोली. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. गडचिरोली. 
९. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
१०. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


